राज्यातील भारतीय प्रशासकीय सेवा पुर्व 
प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
गठीत करण्यात आलेल्या समितीस 
अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ 
देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-प्रीआय ५४२०/प्र.क्र.१२६/मशि-२ 
मंत्रलाय विस्तार भवन,मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-२७ मे, २०२१ 


वाचा :-शासन निर्णय क्रमांक : प्रीआय ५४२०/प्र.क्र.१२६/मशि-२, दिनांक १० डिसेंबर, २०२० व 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२१ 


प्रस्तावाना :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्यातील राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई 
व भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद व 
कोल्हापूर येथील प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. 
तसेच, समितीच कार्यकक्षा विहित करण्यात आली असून, समितीस सूचना / शिफारशी संबंधीचा 
अहवाल उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास सादर करण्यास ३ महिन्याचा कालावधी देण्यात आला 
आहे. तथापि, समितीचे कामकाज पूर्ण झाले नसल्याने, समितीने अहवाल सादर करण्यास ३ 
महिन्याची मुदतवाढ देण्याची विनंती केळी आहे. त्यानुसार समितीस सूचना / शिफारशी संबंधीचा 
अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्यातील प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई व 
भारतीय प्रशासकीय पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद व कोल्हापूर या 
प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीस सूचना /शिफारशी 
संबंधीचा अहवाळ सादर करण्यास ३१ जुले, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा शासनाने निर्णय 
घेतला आहे. त्यानुसार समितीने सूचना / शिफारशी संबंधीचा अहवाल उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागास विहीत कालावधीत करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रीआय ५४२०/प्र.क्र.१२६/मशि-२ 


2, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०५२७१३१५०१७३०८ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DATTATRAYA bce corer ana ORAM 


2.5.4.20=44c81ed7c5650383de2d3bd4939feb 1 7be94c77ddf9380bfe3d4afl 
10% 


\cfd393, 
-6c5292c043ebba90984d77378c6e4fb506d9694e3e8f08dd3 
86c5d3f42e79b10, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 
Date: 2021.05.27 16:44:51 +05'30' 


(दत्तात्रय कहार) 
शासनाचे उप सचिव, 


मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

श्री.ज्ञानेश्वर मुळे, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग. 

डॉ. मकसूद अहमद खान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय हज समिती, मुंबई. 

श्री. विजय नाहटा, माजी सनदी अधिकारी, नवी मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, रायगड, अलिबाग. 

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग, कुडाळ. 

कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११) संचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई 

१२) डॉ. प्रमोद लाखे, सहयोगी प्राध्यापक, वसंतराव नाईक शासकीय कला व विज्ञान संस्था, 
नागपूर 

१३) संचालक, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, अमरावती, नाशिक, 
औरंगाबाद व कोल्हापूर. 

१४) श्री. विजय कदम, संस्थापक विश्वस्त, शिव विद्या प्रबोधिनी, आप्पासाहेब मराठे मार्ग, 
मराठे उद्योग भवनच्या समोर, रविंद्र नाटयगृह जवळ, दादर (पश्चिम), मुंबई-४०० ०२५. 

१५) निवडनस्ती / मशि-२ 


Ee) 


AD 


AN 


ee 


mo SC 


५...  <.> soi Fi wae i Se CU NAS lr Sri TO er l 


won 


पृष्ठ २ पैकी २ 


